महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.३०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.२५.०५.२०१८ चे आदेठा 


आदेशा 


श्रीमती शा.सं.पाटील, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये 


महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग,कोकण खंडपीठ 
कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या होत्या. श्रीमती पाटील, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ कार्यालयात दिनांक ३१.०५.२०१८ 
पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ३०.०५.२०२० रोजी संपुष्टात 
आला आहे. या आदेशान्वये श्रीमती पाटील, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीस दिनांक 
३०.०५.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१७४४१२४२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Babasaheb Kisan Virol 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


९ 
st=d7a3efb83c7 1550e7060464887488d786195b 
basahi 


le 
IN: c=IN, o=Government OF ashi GENERAL 
a a S a h e ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2.5.4.20=cf76054b64fd24c871023fe321ac2bc75525344fb24af 
. . 
Kisan Virole आळा 
Date: 2021.01.15 17:46:55 +05'30' 


(बा. कि. विरोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्रीमती शा.सं.पाटील, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ,५ वा मजला, दालन 
क्र.४२८, कोकण भवन, सीबीडी, बेलापूर, नवीमुंबई - Yoo ६१४. 


अपर मुख्य सचिव (HT. व का.१४ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

सह/ उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई - ४०० ०३२ 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ,५ वा मजला, दालन क्र.५२८, कोकण भवन 
सीबीडी, बेलापूर, नवीमुंबई - ४०० ६१४. 

अवर सचिव/तसा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 

निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


